मोटार वाहन विभागातील कंत्राटी 
वाहन चालकांच्या वेतनाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मोवावा ०११३/प्र.क्र.०२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : २८ जुले २०२० 


वाचा :- १) शासनाचा समक्रमांकाचा दि.२६.५.२०१६ रोजीचा शासन निर्णय 
२) उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग, अधिसुचना क्र. किवेअ १०१५/४१८/प्र.क्र.१४०/ 
कामगार-७, दि.२४.७.२०१९ 
३) परिवहन आयुक्त कार्यालय यांचे क्र. पआका/का.८अ/कंत्राटी वा.चा./२०१९/जा. क्र. 
१२२२८,दि.११.९.२०१९ चे पत्र. 
४) कामगार उप आयुक्त (ग्रा.वि), मुंबई यांचे क्र.ग्रावि/कि.वे.अ./वि.भ./२०१९-२/कार्या- 
१०/३०३१,दि.०५.०८.२०१९चे पत्र 


प्रस्तावना :- 
मोटार वाहन विभागासाठी कंत्राटी पध्दतीने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या वाहन चालकांना 


कामगार कायद्यानुसार किमान वेतन व विशेष भत्ता अदा करण्याची बाबत शासनाच्या विचाराधीन 


होती 


शासन निर्णय :- 
मोटार वाहन विभागातील कंत्राटी वाहन चालकांना उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन अधिसुचना दि.२४.७.२०१९ नुसार निश्चित केलेल्या किमान वेतनाच्या 


दरानुसार म्हणजे परिमंडळ-१ साठी रु. ११६३२/- परिमंडळ-२ साठी रु.११०३६/-व उर्वरीत 


परिमंडळ-३ साठी रु. १०४४०/- इतके किमान मुळ वेतन दर (दरमहा) तसेच कामगार उप आयुक्‍त 


(ग्रा.वि.), मुंबई व सक्षम प्राधिकारी,किमान वेतन अधिनियम,१९४८ यांनी दि.५.८.२०१९ रोजीच्या 


पत्रान्वये निश्चित केलेल्या दराने विशेष भत्ता अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोवावा ०११३/प्र.क्र.०२/परि-४ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२८१२२३१८६९२९ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY HANMANT 
K A D A M DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cf3 16337e92d3c54da432222208093bfc6ed1 


d1570f094663515273d0b4d27fc, 


postalCode=400032, street=HOME 
DATTATRAY DEP.MANTRALAYA,MUMBAI, 

serialNumber=a923979cf886d5724fbed87cd57745c3 

£72eba57b0d277f1 1e970f0aaca99802, ou=NA, 


o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KADAM 
DATTATRAY HANMANT 
Date: 2020.07.28 12:28:53 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


प्रत, 


ae) 


) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर 

) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई. 

) सर्व प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८) अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवड नस्ती, परि-४ 


&, —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


